श्री. शह. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्याकरीता मराठी भाषा विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवर सहायक कक्ष अधिकारी (गट-ब) 
अराजपत्रित संवर्गात १ अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः र॒जा-२०१ ६/प्र.क्र.२४३/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१ 
२ 


3 
8 


श्री. शह. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी यांचे दि.२७.३.२०१९ चा अर्ज. 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २०(४), 

सर ज. जी. समूह रुग्णालयाचे पत्र आणि त्यासोबतचे दिनांक-७.६.२०१९ रोजीचे प्रमाणपत्र. 
वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या चक्रीय पध्दतीने दि.१२.१०.२०२० रोजी 
दिलेली मान्यता. 


प्रस्तावना :- 

श्री. a. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लिपिक पदावर 
दि.२१.०३.१९९४ रोजी शासन सेवेत रूजू झाले आहेत. श्री. शु. गि. फाटक हे सद्य:स्थितीत मराठी भाषा विभागात 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर कार्यरत असून ते रु.९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु.४३०० या वेतनश्रेणीत वेतन 
घेत आहेत. श्री. फाटक यांना (Parkinsons plus Syndrome MAP-s) कंपवात हा आजार आहे. या आजारामुळे 
सन २०१७ मध्ये श्री. फाटक यांची प्रकृती खूपच खालावली व त्यांचे शारिरीक अपंगत्वात वाढ झाली. त्यामुळे त्यांना 
कार्यालयात येणे अशक्य झाल्याने त्यांनी अपंग व्यक्तीसाठी अधिनियम, १९९५ कलम ४७ अन्वये सेवा सातत्य व 
वेतन संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. 


) 
) 
) 
) 


२. श्री. शु. गि.फाटक हे दिनांक २४.४.२०१७ पासून त्यांच्या तब्येतीच्या कारणास्तव कार्यालयात उपस्थित 
राहू शकलेले नाहीत. सर ज. जी. समुह रुग्णालय, मुंबई यांनी श्री. ह. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी हे 
शासकीय सेवा करण्यास असमर्थ/ अपात्र असल्याचे प्रमाणपत्र दि.७.६.२०१९ रोजी दिले आहे. दिव्यांग व्यक्‍ती 
हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-२०(४) नुसार कर्मचा-याला कोणत्याही पदावर सामावून घेणे ATT नसेल 
तर योग्य पद उपलब्ध होऊपर्यंत किंवा त्याच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत त्याला 
अधिसंख्य पदावर ठेवता येईल. सदर तरतूद तसेच श्री. फाटक यांनी केलेली विनंती व वैद्यकीय प्रमाणपत्र विचारात 
घेऊन श्री. शह. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी यांना सेवासंरक्षणासहीत सर्व लाभ देण्याकरीता सहायक कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील १ अधिसंख्य पद दिनांक-२४.४.२०१७ पासून श्री. फाटक यांच्या नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी मराठी भाषा विभागात निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रजा-२०१६/प्र.क्र.२४३/आस्था-१ 


शासन निर्णय :- 

श्री. a. गि. फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग यांचे रु.९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन 
रु.४३०० या वेतनश्रेणीत वेतन काढण्यासाठी सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील १ अधिसंख्य पद दिनांक 
२४.४.२०१७ पासून निर्माण करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अधिसंख्य पद मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. 


३. सदर पद दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-२०(४) मधील तरतूदीनुसार श्री. श. गि 
फाटक, सहायक कक्ष अधिकारी यांना सेवा संरक्षणासहित सर्व लाभ देण्याकरिता, दिनांक २४.४.२०१७ पासून श्री. 
फाटक यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात येत आहे. 
त्यानंतर सदर पद आपोआप संपुष्टात येईल. 


४. सदर पदाच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा "मागणी क्रमांक-झेडएफ-१, २०५२-सचिवाळलयीन-सर्वसाधारण 
सेवा, (००)(०९०),- सचिवालय, (००)(०१) मराठी भाषा विभाग अनिवार्य (२०५२ ५०५४ ०१ वेतन" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. Wa ae निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाच्या तसेच वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २७५/आ.पु.क., दि.१५.१०.२०२० अनुसार व उच्चस्तर समितीची चक्रीय 
पध्दतीने दि.१२.१०.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१२०८११०४४६५८३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Aishvarya Nitin Gi 


Aishvarya Nitin माण erm 


2.5.4.20=1bc2889d0526cabd7a6 1ac7caff2c6c8138e2072666f41c1 766386 
6f759ac20, 


serialNumber=efe268fd47b3926c2bd993e696ebafd8d4a9743a3c2180a0¢ 
ove a r 956a47899ec5548, hhvarya Nitin Govekai 


Date: 2021.02.02 14:20:12 +05'30" 


(ऐश्वर्या नि. गोवेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपुर, 
६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपुर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रजा-२०१६/प्र.क्र.२४३/आस्था-१ 


९. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
(२ प्रती) 

qo, वित्त विभाग (व्यय-४/ आ.पु.क), मंत्रालय, मुंबई, 

११. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (अ.क.२), मंत्रालय, मुंबई 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग(का.१४), मंत्रालय, मुंबई 

१३. निव्डनस्ती/वैयक्तिक नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


